कक्ष अधिकारी पदावर पदोन्नतीसाठीच्या विभागीय परीक्षेसाठी 
ज्या पेपरला पुस्तके, शासन निर्णय व अधिसुचनांची प्रत सोबत 
बाळगण्यास अनुमती आहे त्याबाबतची यादी जाहीर 
करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण/२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७ 
हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ३१ मार्च, २०२३. 


वाचा - शासन निर्णय क्र. विपनि-२७२२/प्र.क्र.८/का.१७, दि. ५ एप्रिल, २०२२ 


शासन परिपत्रक - 

कक्ष अधिकारी पदावरील पदोन्नतीसाठीच्या विभागीय परीक्षेचा अभ्यासक्रम संदर्भाधिन दि. ५ एप्रिल, २०२२ च्या 
शासन निर्णयान्वये सुधारित करण्यात आला असून त्यानुसार परीक्षेचे आयोजन करण्यात येते. सदर विभागीय परीक्षेतील 
काही पेपरसाठी पुस्तके, शासन निर्णय व अधिसुचना यांच्या प्रती सोबत बाळगण्यास अनुमती देण्यात आलेली आहे. 

तथापि, संबंधित पेपरच्यावेळी नेमकी कोणती पुस्तके सोबत आणणे आवश्‍यक आहे याबाबत उमेदवारांमध्ये संभ्रम 
निर्माण होत असल्याने याबाबतची यादी प्रसिदध करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार या शासन परिपत्रकासोबत जोडलेल्या 
परिशिष्टानुसार पेपरच्यावेळी सोबत बाळगावावयाची पुस्तके, शासन निर्णय व अधिसुचनांची यादी प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. 
सदर परिशिष्टामध्ये नमूद शासन निर्णय व अधिसुचना यांचेखेरीज इतर कोणतेही शासन निर्णय/अधिसुचना सोबत ठेवण्यास 
परवानगी नसेल याची संबंधित उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. 

मात्र महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातील सहायक कक्ष अधिकारी आणि विधी व न्याय विभागातील सहायक कक्ष 
अधिकारी (विधि) यांच्यासाठी संबंधित विषयासाठीच्या स्वतंत्र पेपरसाठी कोणती कागदपत्रे बाळगणे अनुज्ञेय आहे याबाबतची 
यादी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग व विधी व न्याय विभाग यांनी त्यांच्या स्तरावरून प्रसिदध करावी ही विनंती. 

सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात 
आले असून त्याचा संकेताक २०२३०३३११२३८३३०८०७ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. ae 

GEETA RAHUL : रिकी त. 


2.5.4.20=87e2e317e0d978442ac6b599d6a0abcf7 3fe7 17¢e52994443a85090 
7510177093, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=92D474843B842720200D 1A10946D5FC9348B9450F867605 
A47D177207C9BD384, cn=GEETA RAHUL KULKARNI 
Date: 2023.03.31 12:43:47 +05'30° 


(गीता रा. कुलकर्णी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. सचिव, महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, मुंबई. 
२. सर्व मंत्रालयीन विभाग (आस्थापना). 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण/२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७ 


सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण-२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७, दि. ३१ मार्च, 2023 सोबतचे परिशिष्ट 


अ.क्र. पेपर क्र. विषय परीक्षेवेळी सोबत ठेवावयाची पुस्तके/ शासन निर्णय / अधिसुचनांची यादी 
| , पेपर क्र.१ | संविधान व | भारतीय राज्यघटना(राज्यघटनेचे पुस्तक) 
(भाग-१) | इतर पदोन्नतीचे मार्गदर्शक तत्वे 
सेवाविषयक | सा.प्र.वि., शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०१८/प्र.क्र.१५९/कार्या.१२,दि. ०१.०८.२०१९ 
नियम बदली अधिनियम २००५ - सा.प्र.वि ,शासन अधिनियम ,दि१२.०५.२००६ . 
संगणक अर्हता - सा.प्र.वि. ,शासन अधिनियम,दि .२५.०१.१९९९ व दि .२८.०५.२०१८ 
सेवाप्रवेश नियम - शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही २०२०/प्र.क्र.५५/कार्यासन १२,दि. ०९.०९.२०२१ 
अनुकंपा धोरण 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. अकंपा १२१७/प्र.क्र.१०२/आठ, दि. २१.०९.२०१७ 
२. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन परिपत्रक क्र. अकंपा-१२२१/प्र.क्र.१८६/का.८, दि.२६.०८.२०२१ 
प्रतिनियुक्ती धोरण 
१. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही२०११ प्र.क्र.१३७/का.१२, दि. १७.१२.२०१६ 
२. शासन निर्णय क्र. एसआरव्ही-२०१६/प्र.क्र.५१०/कार्या.१२, दि. १६.०२.२०१८ 
महसूली विभाग वाटप, शासन अधिसुचना, दि१४.०७.२०२१ . 
लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापन - सामान्य प्रशासन विभाग शासन अधिसुचना ,दि२८.३.२००५. 
२. पेपर क्र.१ | विधानसभा/ | महाराष्ट्र विधानसभा/ विधानपरिषद नियम (पुस्तके) 
(भाग-२) | परिषद नियम 
व योजना 
३. | पेपरक्र.२२ | FAN. म.ना.से. (वेतन) नियम, १९७९ (पुस्तक) 
(भाग-१) | (वेतन) व म.ना.से. (सेवेच्या सर्वधारण शाती) नियम, १९८१ (पुस्तक) 
इतर म.ना.से. (पदग्रहण अवधी, स्वीयेतर सेवा आणि निलंबन, बडतर्फी व सेवेतून काढणे या काळातील प्रदाने) 


नियम,१९८१ (पुस्तक) 


म.ना.से. (निवृत्तीवेतन) नियम,१९८२ (पुस्तक) 


म.ना.से. (निवृत्तीवेतनाचे अंडाराश्रीकरण) नियम,१९८४ (पुस्तक) 


राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (पुस्तक) 


आश्वासित प्रगती योजना/अकार्यात्मक पदोन्नती- वि. वि. शासन निर्णय क्र. वेतन- ११०९/प्र.क्र.४४/सेवा ३, 
दि. १.०४.२०१० 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (सुधारित वेतन) नियम २००९- वि. वि. शासन अधिसूचना दि. २२ एप्रिल, २००९. 


अचानक ASM झालेल्या व ठावठिकाणा माहित नसलेल्या शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांना आर्थिक 
लाभ. वि. वि. शासन निर्णय क्र. सेनिवे १०८९/४९१/सेवा ४, दि. ५ जुले, १९९१. 


नविन परिभाषित अंशदान निवृत्तीवेतन योजना - वि.वि. शासन निर्णय क्र. अनियो १००५/१२६/सेवा ४, दि. 
३१ ऑक्टोबर, २००५. 


राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना (NPS) - वि.वि. शासन निर्णय क्र. अनियो २०१२/प्र.क्र.९६/सेवा ४, 
दि. २७ ऑगस्ट, २०१४ 


राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन (NPS) योनजेबाबतची स्तर-१ कार्यपध्दती 
वि. वि. शासन निर्णय क्र. अनियो२०१५/(१०७)/प्र.क्र.३२/सेवा ४, दि. ६ एप्रिल, २०१५ 


प्रवासभत्ता मूळ शासन निर्णय - वि.वि. शासन निर्णय. क्र. एसईआर-१०७७/१५६-सी/एसईआर-५, दि. 
११ ऑगस्ट, १९७७. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन परिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण/२३२३/प्र.क्र.१२/का.१७ 


प्रवास भत्ता सुधारणा - वि.वि. शासन निर्णय क्र. प्रवास १०१०/प्र.क्र.२/सेवा-५, दि. ३ मार्च, २०१० 


रजा प्रवास सवलतीसंदर्भातील तरतुदींमध्ये सुधारणा. 


वि. वि. शासन निर्णय क्र. रप्रस १११४/प्र.क्र.११/सेवा-५, दि. १० जून, २०१५ 


क्र.वेपुर२०१९/प्र.क्र.१/सेवा ९, वित्त विभाग, दि. 30.09.2098. 


शासन परिपत्रक (स्पष्टीकरण)-वि.वि.शासन परिपत्रक क्र.वेपुर १०१९/प्र.क्र.८/सेवा ९,दि. 
२०.२.२०१९. 


महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतन) नियम १९८२ सुधारणा 
वि. वि. शा.नि.क्र. सेनिवे-२०१९/प्र.क्र.५८/सेवा ४, दि. ०१.०३.२०१९ 


४. | पेपरक्र.२ (AAS. (शिस्त| म.ना.से.(_शिस्त व अपिल) नियम, १९७९ (पुस्तक) 
(भाग-२) ।वअपिल), विभागीय चौकशी नियमपुस्तिका, १९९१ (पुस्तक) 
शासन म.ना.से. (वर्तणूक) नियम,१९७९ (पुस्तक) 
कार्यनियमावली| कार्यनियमावली (पहिली अनुसूची वगळून) (पुस्तक) 
q कार्यनियमावली अन्वये दिलेले अनुदेश (पुस्तक) 
कार्यनियमावली 
अन्वये दिलेले 
SISA 
५. | पेपरक्र.३ | माहीती माहीती अधिकार अधिनियम, २००५(पुस्तक) 
(भाग-१ | aera | शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन करण्यासाठी आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 
इतर विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ - सामान्य प्रशासन विभाग ,शासन अधिनियम ,दि१२.०५.२००६ . 
अधिनियम महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम,२००५-विधि व न्याय विभाग,शासन अधिनियम, दि. १७.१.२००६ 
महाराष्ट्र लोकसेवा हक्क अधिनियम,२०१५-सामान्य प्रशासन (AAP, TR अधिनियम, दि. २१.८.२०१५ 
आपत्ती व्यवस्थापन कायदा - आपत्ती व्यवस्थापन कायदा दि २६ .डिसेबर२००५ , 
६. | पेपर क्र.३ | टिप्पणी, सदर पेपर पुस्तकांशिवाय आहे. 
(भाग-२) | मसुदा लेखन 
व इतर 
७. | पेपर क्र.४ | अर्थसंकल्पीय | महाराष्ट्र अर्थसंकल्पीय नियम पुस्तिका (पुस्तक) 
नियम मुंबई वित्तीय नियम, १९५९(पुस्तक) 
पुस्तिका व । महाराष्ट्र आकस्मिक खर्च नियम, १९६५ (पुस्तक) 
इतर वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका, १९७८ (भाग एक )(पुस्तक) 


अर्थसंकल्पीय अंदाज नियत वाटप प्रणाली (बीईएएमएस-8₹/॥/5) 


राज्य योजना, जिल्हा योजना, महाराष्ट्र नियोजन योजना, माहिती व्यवस्थापन पध्दती (MPSIMS) 


खरेदी नियम (Procurement Rules) (पुस्तक) 


टीप- 


परीक्षेबेळी वरील तक्त्यात नमूद केलेल्या पुस्तकांच्या मूळ अथवा छायांकोत प्रती प्रमाणित करून आणण्याची आवश्यक नाही. तसेच उपरोक्‍त 
नमूद शासन निर्णय ब अधिसूचना महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


